राज्य मुख्य लोकसेवा SHH आयुक्त कार्यालय, 
मुंबई येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या 
श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Beal क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२३ 


या विभागाचा शासन SST क्रमांक संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ, दि. २८-०८-२०१९. 
या विभागाचा शासन आदेशा क्रमांक संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ, दि. १८-०२-२०२१. 
या विभागाचा शासन आदेशा क्रमांक संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ, दि. २०-१२-२०२१. 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.लोकशाली दिन कक्ष यांचा नस्ती क्र आरटीएस-२०२१/ 
प्र.क्र.१२५/२०२१/लो.दि.क. या नस्तीवरील प्रस्ताव. 


वाचा: १ 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक २८-०८-२०१९ च्या आदेशान्वये श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष 
अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय यांच्या सेवा १ (एक) वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या होत्या. त्यानुसार श्रीमती परब ह्या दिनांक ११-०९-२०१९ पासून राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क 
आयुक्त कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तहनंतर श्रीमती परब यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भाधिन 
क्र. २ येथील दि. १८-०२-२०२१ च्या आदेशान्वये दुसऱ्या वर्षासाठी व संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दि. २०-१२- 
२०२१ च्या आदेशान्वये तिसऱया वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. श्रीमती परब यांचा ३ वर्षाचा 
प्रतिनियुक्ती कालावधी दिनांक १०-०९-२०२२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 
२. संदर्भाधिन क्र. ४ येथील प्रस्तावान्वये सा.प्र.वि/कार्यासन लोकझाही दिन कक्ष यांनी श्रीमती परब 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस १ वर्ष मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/का.१२, दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात आली आहे:- 
परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 
संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
४. वर परिच्छेद ३ मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दि. ११-०९-२०२२ पासुन पुढे १(एक) वर्ष म्हणजेच चौथ्या वर्षासाठी 
दि. ११-०९-२०२२ ते दि. १०-०९-२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेझात नमूद केल्याप्रमाणे 
असतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ 


६. श्रीमती प्रि.प्र.परब, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी वैद्यकीय शिक्षण व 

औषधी द्रव्ये विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन लो.दि.क. यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 

७. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२०१५५८५८३३०७ असा आहे. सदर शासन आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1¢183d1e9775b63142b6a94941d6fa6 
ffe1 2c2ad5c605c23, 0०5०९ hi 


alCode=400032, st=Maharash 
BA B U RAO M AN E 1740045 18DCFBACA2F592B0E3DB67D519F7D7899 
F46BEBF87A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
3.02.20 16:02:30 +05'30 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्रीमती प्रि.प्र.परब, सहायक कक्ष अधिकारी (राज्य मुख्य लोकसेवा हक्‍क आयुक्त कार्यालयामार्फत) 


प्रत, 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. मुख्य आयुक्‍त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त यांचे 
कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

३. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सहसचिव/उपसचिव, (लो.दि.क.),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


